३५० वा शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमित्ताने गेट वे 
ऑफ इंडिया, मुंबई तसेच किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी 
संपन्न झालेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनास 
व त्यावरील खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


शासन निर्णय क्र .संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र. ३९८ /सां.का.४ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- 9 संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं/ 


३७४२, दि. 3 जुले, 2023. 


२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं/ 


३८९७ , दि. १० जुले, २०२३ 


३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं/ 


३८९२, दि. १० जुले, २०२३. 


प्रस्तावना : 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या उपक्रमांतर्गत “३५० वा शिवराज्याभिषेक सोहळा" या 
महोत्सवाच्या निमित्ताने उपर्निदिष्ट क्र. १ व २ अन्वये दि. १ जून, २०२३ ते दि. ७ जून, २०२३ या 
कालावधीत गेट वे ऑफ इंडिया, मुंबई येथे तसेच उपर्निदिष्ट क्र.३ अन्वये किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी 
आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम/उपक्रमांस व त्यावरील प्रस्तावित खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या उपक्रमांतर्गत “३५० वा शिवराज्याभिषेक सोहळा" या 
महोत्सवाच्या निमित्ताने दिनांक ०१ जून, २०२३ ते ०७ जून, २०२३ या कालावधीत खालीलप्रमाणे 
आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रम व एकूण खर्च रुपये १,५२,९८,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
बावन्न लाख ASI हजार Had) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. ठिकाण व कार्यक्रम रक्‍कम रुपय (लक्ष) 
a aa गेट वे ऑफ इंडिया - जाणता राजा महानाट्य २४.७८ लक्ष 
२ गेट वे ऑफ इंडिया - सांस्कृतिक कार्यक्रम ७६.२० लक्ष 
३ मौजे पाचाड - सांस्कृतिक कार्यक्रम ५२.०० लक्ष 
एकूण खर्च १५२.९८ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः . संकीर्ण 82२३/ प्र.क्र. ३98 /सां.का.४ 


०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०५, कला व संस्कृती, 
(१०२) कला व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (09) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत 
कार्यक्रम, (२२०५ ३७३३) - ५० इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद 
क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१७/.॥ीकषीचा85॥0[॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३०८०११६१३२८२९२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ANIROODHA 1 


2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb&b1cd 


S U RYA KA N T 7ff442b98831311214458302, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=0D09B1312327B281B742D56CD04EE18992 


69D4FAAF88991 AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA 
SURYAKANT DESHPANDE 
Date: 2023.08.02 14:21:21 +05'30' 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. 
जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२. 
५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


